प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात यंत्र 
/उपकरणे खरेदीसाठी राज्य योजनेंतर्गत 
मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीजे-२०२०/प्र.क्र.२३/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२० 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ शावैमजळगाव 
/रायो/२०१९-२०/३-म/३४७/२०१९, दि. १०.०१.२०२० 
शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव या संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 


लेखाशिर्ष ४२१० १६२९ राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद 


रुपये २,५५,६५,३०६/-(रुपये दोन कोटी पंचावन्न लक्ष पासष्ट हजार तीनशे सहा फक्त) ची 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
| फुल एचडी ल॑परोस्कोपी ०२ २९९८०० ५९९६०० 
टेलेस्कोप Yo एमएम 30 डीग्री 
०२ | लेटेस्टहायकालेटी फुल एचडी ०२ २९८६९० ५९७३८० 
कॅमेरा 
03 | एचडी टेकनालाजी विथ ३ इंच ०२ २९९६८० ५९९३६० 
सीएमओएस सेनसर डीजीटल 
ACT प्रोसेसर 
०४ | फोकोसेबल कपलर कॅमेरा हेड ०२ २९८६५८ ५९७३१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


०५ | ऑटोमॅटीक हाय स्पीड सेटर ०२ २९६५८७ ५९३१७४ 
०६ | २४ इंच मेडीकल मॉनीटर २ के २ ०२ २९८९५८ ५९७९१६ 
डी एलसीडी मॉनिटर 
०७ | कोल्ड एलएडी लाईट सोर्स ०२ २९९८६० ५९९७२० 
of | फायबर ऑप्टीक केबल ४.८ ०२ २९९८६० ५९९७२० 
एमएम डायमीटर GY २३०० 
एमएम 
०९ | सीओटु इन्सबलेटर ०२ २९९६९० ५९९३८० 
१० | ल॑परॉस्कोपी एसेसरीज ०२ २९८७८० ५९७५६० 
हशी फावलर बेड ०५ ६०००० ३००००० 
१२ | कॉटरी मशीन |, १). .| ३००००० ३००००० 
१३ | ओटी टेबल | od | २९५००० २९५००० 
१४ | ओटी लाईट fod २६३२०० २६३२०० 
१५ | प्लास्टर टेबल Le 300000 300000 
१६ । प्लास्टर रुम इक्युपमेट 3 १००००० ३००००० 
१७ | जनरल Sede सेट 3 ४८००० १४४००० 
१८ | स्मॉल फॅगमेट सेट २ ३२००० ६४००० 
१९ लार्ज फॅगमेट सेट ६ ४८००० २८८००० 
२० | वायर इन्स्टूरमेट सेट २ ४९६०० ९९२०० 
२१ | इलीजराव सेट Q ६३९०० १२७८०० 
२२ | एक्सटरनल फिक्सेटर सेट किक कक ६९००० ६९००० 
२३ | पलेटा होल्डींग फोरेसेफ (०१सेट) 1 १__| ३९५०० ३९५०० 
२४ | रेल fata सिस्टीम २ सेट ९९००० १९८००० 
२५ | ४एम एम कॅन्युलेटेड GUST Q २९८०० ५९६०० 
सेट 
२६ | ६.५एम एम कन्युलेटेड HAST २ सेट ३५००० ७०००० 
सेट 
२७ | डिएचएस सेट विथ प्लेटअण्डस्क्रु| ade १४९९०० १४९९०० 
QC एएमपी सेट २ सेट १५०००० ३००००० 
२९ | यूनिव्हरसल टिबीया इन्स्टरमेट सेट १ सेट १६०००० १६०००० 
विथ नेल्स अन्ड Seca 
३० | यूनिव्हरसल फिमर इन्स्टूमेट सेट १ सेट १७०००० १७०००० 
विथ नेल्स अन्ड Seca 
३१ | लॉकिंग प्लेट सेट जनरल २ सेट १५०००० ३००००० 
इमप्लांट विथ वॉड इक्वीपमेंट 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


३२ | लेड अँप्रन हू २९००० २३२००० 
३३ | इलेक्टीक ड्रिल विथ ऑल २ सेट १५०००० ३००००० 
इक्युपमेंट 
३४ | कॉटरी मीन a 300000 300000 
३५ | पोर्टबल एक्स-रे मज्ञीन ३ ३००००० ९००००० 
(१००एम.ए.) 
३६ | एक्स-रे व्हिवींग मशीन (२फिल्म) 3 ५०००० १५०००० 
३७ | एक्स-रे व्हिवींग मशीन (३फिल्म) २ ८०००० १६०००० 
३८ | लपरास्कोपी एक्सेसरीज ति २९९३८० २९९३८० 
पिरामिडल 
३९ | टेलीस्कोपी स्टंडर्ड ऐक्सेसरीज |. हत) ...| २९८९३० २९८९३० 
४० । सायनॅप्टोफोर ee १५०००० १५०००० 
४१ | ऑफथॉलमीक Veh तिशी ३००००० ३००००० 
(अँक्झीयल ) 
४२ | नानो मायक्रो मोटार ऑण्ड ही १३०३९० १३०३९० 
कंन्ट्रोल युनिट 
४३ | आय केअर कंम्पलीट सेट | od | १५०४५० १५०४५० 
४४ | मायक्रो सर्जरी स्ट्रेट हाड पिस fod (90240 ७०२१० 
४५ ।टेप इआर १० होड पीस fod २३२४६ २३२४६ 
४६ | टायमॅक्स झेड ४५ एल हॉन्ड पीस a ६४०१५ ६४०१५ 
HIST एंगल 
४७ | CART झेड ९५ एल हान्ड पीस aa ६२२७४ ६२२७४ 
HIST एंगल 
४८ | डेंटल मोबाईल GR युनिट = “4 ६४१६२ ६४१६२ 
४९ | आल्युमिनियम पोझीशन गेझ सेट ०१ सेट १९११६ १९११६ 
yo | लिगेचर gay इन्सट्रयुमेट सेट ०१ सेट ९०७४ ९०७४ 
५१ | snot डोन्टीक कटर्स टिसी सेट ०१ सेट ९४६९५ ९४६९५ 
५२ आर्था डोन्टीक पिलर्स सेट ०१ सेट १८३५७८ १८३५७८ 
५३ | बर सेट ०१ सेट ८९२२० ८९२२० 
५४ | रुट कॅनल इन्सट्रुमेन्ट सेट ०१ सेट १३२०६९ १३२०६९ 
५५ | अदर इन्सट्रुमेन्ट सेट (अ) ०१ सेट २९०१४० २९०१४० 
५६ | अदर इन्सट्रमेन्ट सेट (ब) ०१ सेट २६२६५४ २६२६५४ 
५७ | अदर इन्सट्रमेन्ट सेट (क) ०१ सेट २९८६५१ २९८६५१ 
५८ | SCH बायनाकुलर लुप qa ०१ सेट १४३३७० १४३३७० 
हेडबॉन्ड अँन्ड एलईडी हेड लाईट 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


५९ | एक्सट्रक्शून फोरशोप सेट वूथ ०१ सेट २३४३४८ २३४२३४८ 
कॅसेट 

६० | रुट केनल सेट वूथ Sco स्टोन ०१ सेट ९८१५० ९८१५० 

६१ | टुथ लक्‍्झरीअस इन्सट्रुमेन्ट सेट ०५ सेट ५६९३५ २८४६७५ 

६२ | Veena फोरसिप्स अप्पर अंड | ०५सेट २९७३६ १४८६८० 
लोवर किट 

६३ | रुट कॅनल इन्सट्रुमेन्ट सेट ०१ सेट २७०४५८ २७०४५८ 

६४ | अदर इन्सट्रुमेन्ट सेट (ड) ०१ सेट २३३५७९ २३३५७९ 

६५ | ब्रॅकेट होल्डींग अन्ड HRT ०१ सेट १४७८५ १४७८५ 
fees 

६६ रेफ्रिजरेटर (१६५ - 290 ली.) ०२ ४८००० ९६००० 

६७ | मुवी कॅमेरा विथ प्रोजक्शन स्क्रिन | ०१ ३००००० ३००००० 

६८ । बॅलन्स अनालीटीकल कॅपॅसिटी | (94000 ७५००० 
२०० FH अँन्ड सेनसिटीव्हीटी, 
१/१० ग्रॅम 

६९ । बेलन्स इरेनजर कर्पसिटी ६ ०२ ५६००० ११२००० 
किलो, सेनसिटीव्हीटी १/५ ग्रम 

oo । डिस्टील वॉटर स्टिलमेनेस्टी ०२ ५९००० ११८००० 
टाईप कॅपॅसिटी गॅलन पर हवर 

७१ | डायमन्ड पेन्सिल ०४ ५०० २००० 

७२ ।७ कलर मार्किंग पेन्सिल ०२ ३०० ६०० 

७३ | बक्ट/अलर्ट ब्लड HHA २०० २६० ५२००० 
बॉटल्स 

७४ ।बायनाकुलर रीसर्च मायक्रोस्कोप ०५ ५०००० २५०००० 

७५ | बायनाकुलर मायक्रोस्कोप २० १५००० ३००००० 

७६ | मायक्रोस्कोप वीथ ऑईल 20 १५००० ३००००० 
SAR 

७७ | मायक्रोस्कोप स्टुडंट टाईप २० १५००० ३००००० 

७८ | अटोक्लेव्ह व्हर्टिकल ४० लीटर ०२ ११२००० २२४००० 

७९ | बायोसेफटी केबीनेट टाईप २अ li - हत >! ३००००० ३००००० 

८० | पीसी आर सिस्टिम पोरटेबल वीथ Ee 300000 300000 
जेल डॉक सिस्टिम 

८१ |पीसीआरजेलडॉकसिस्टिम | ०१ | ३००००० ३००००० 

८२ | व्हरटेक्स मिक्सर फोर पी सी आर Ee ५०००० ५०००० 
ca 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


८३ 


इळलायझा रीडर 


३००००० 


३००००० 


८४ 


इलळायझा Faw 


३००००० 


३००००० 


CY 


वेपनसेट 


४५००० 


४५००० 


८६ 


पायझन सेट 


४५००० 


४५००० 


८७ 


बोन सेट मेळ व फिमेल 


१५००० 


३०००० 


८८ 


स्पेसीमेन जार (अँक्रांलीक) २५ 
बाय २५ बाय १२ सेमी 


१९०० 


९५००० 


ड्रॉप (वोल्युमेट्रीक) इनफयुजन पंप 


६१६०० 


२४६४०० 


क्रडा- कार्ट 


४३१८० 


१७२७२० 


इलेक्ट्रो कन्वळजीव थेरपी मशिन 
(इसीटी) 


६(9२०० 


६0७9२०० 


इलेकट्रो सजिकल इंस्ट्रमेट (हाए 
फ्रिकवेनसी अप्परेटस) 


१५५१२ 


१५५१२ 


सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टिम 
(ऑक्सिजन मॅनीफोल्ड ४ XY 
विथ सेमी ऑटोमॅटिक कंट्रोल 
पॅनल विथ इमरजेंसी मॅनीफोल्ड २ 
X २ विथ ६ ऑक्सिजन डबल 
लॉक ड्रॉपआऊट विथ ६फ्लोमीटर 
फॉर इंटेन्सिव्ह केअर युनिट (आई 
uta) 


२९०००० 


२९०००० 


Ro 


सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टिम 
(ऑक्सिजन मॅनीफोल्ड ४ X ४ 
विथ सेमी ऑटोमॅटिक कंट्रोल 
पॅनल विथ इमरजेंसी मॅनीफोल्ड २ 
X २ विथ qo ऑक्सिजन डबल 
लॉक ड्रॉप आऊट विथ १० 
फ्ळोमीटर फॉर सेंट्रल कॅझुल्टी. 


ति 


२९9००० 


२९9००० 


84 


सेन्ट्रल व्हॅक्‍यूम सकडान सिस्टिम 
विथ २ एचपी इलेक्ट्रिक मोटर विथ 
३०० लिटर ce विथ १२ सकडन 
ड्रॉपआऊट विथ १२ सकडान जार 
विथ १२ व्हॅक्यूम रेग्युलेटर्स फॉर 
इंटेन्सिव्ह केअर युनिट (आई सी यू 
) 


ति 


२९६२४० 


२९६२४० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


९६ | सेन्ट्रल SR सकडऱान सिस्टिम ति २८८००० २८८००० 
विथ २ एच पीइ लेक्ट्रिक मोटर 
विथ ३००लिटर टॅंक विथ १० 
Wh ड्रॉप आऊट विथ १२ 
Wha जार विथ १० व्हॅक्‍यूम 
रेग्युलेटर्स फॉर सेंट्रल कॅझुल्टी. 
९७ | ऑफ़थॅलमोस्कोप ०२ २२००० ४४००० 
र्ट मल्टीपॅरा मॉनिटर ०२ १५०००० ३००००० 
९९ पल्स ऑक्सीमिटर ०२ १२५००० २५०००० 
| doo | इन्फयुजन पम्प ०२ (9५००० १५०००० 
| १०१ | इलेक्ट्रीकल UR मशिन ०२ ३५००० ७०००० 
१०२ | डिजीट लब्लळडप्रेशर मॉनिटर ०५ २८०० १४००० 
१०३ | पेरिफेरल नर्व्हेस्टिमुलेटर मॉनिटर | od १७५००० १७५००० 
१०४ | मेडीकल नायट्रस ऑक्साईड ०६ १७४६४ १०४७८४ 
गॅससिलेंडर (Garey. मी. 
कॅपसिटी) 
१०५ | सिरींज पंप ०२ ३९२०० (७८४०० 
१०६ | सि पी आर मॅनिकिन अडल्ट fi ven 4 ७४३४० ७४३४० 
१०७ | सि पी आर मॅनिकिन पिडीयाट्रीक (et | १८८८० १८८८० 
१०८ कोलोरी मीटर (डिजीटल) ०४ १०५०० ४२००० 
१०९ सेमी अँटोमटेड EMIS [=] 200000 200000 
केमेस्ट्री अनाळायझर 
| 990 | बॉटल कुलर्स ०२ ६७३०० १३४६०० 
Ey स्पेक्ट्रोस्कोप २५ २३६१ ५९०२५ 
११२ | वॉटर प्युरीफायर ०२ १३९९० २७९८० 
993 | फ्रिज ४१५, लि. ०४ 33000 932000 
११४ | होमोजेनायझर मिक्सर अन्ड शिंगी ५००० ५००० 
ग्राइडंर 
११५ | अल्ट्रा व्हायलेट GH | od 2000 2000 
११६ ५ डी मार्क ५ बॉडी विथ २४-१०५ शिंगी ३००००० ३००००० 
एम.एम. GY फोटो कॅमेरा 
११७ | एच. URL. SIR. एन. एक्स्‌.१०० | २२०००० २२०००० 
व्हीडीओ कॅमेरा 
११८ | ८६० कॅमेरा प्लॅड विथ ट्रिगर a 30800 ३०९०० 
११९ | १०० एम.एम. २.८मायक्रोलेन्स्‌ | १ ११०००० ११०००० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


१२० | एफ आर एक्स ४०० स्टुडीओ | १००००० १००००० 
लाईट युनिट सेट 

१२१ | एमव्हिएमएक्स प्रो Yoo मोनोपाड = aa ४५००० ४५००० 

१२२ | १९० एक्स्‌ प्रो ३ - बीएचक्यु २ शिकीं ४५००० ४५००० 
ट्रायपॉड 

१२३ | एलपीई -६फोटो क॑मेरा बटरी a) १३००० २६००० 

१२४ | एफ ९७० व्हिडीओ कॅमेरा बॅटरी ॥_ ह: | २०९०० २०९०० 

१२५ | एफएलवाय ५५ टी फोटो कॅमेरा i> | ३४९०० ३४९०० 
बॅग 

१२६ | एसडीकार्ड २ ७८०० १५६०० 

१२७ | ७०-२०० एम एम २०८ आय एस ३ [| २८२००० २८२००० 
लेन्स 

१२८ | रीचार्जबल बॅटरी २ २४०० ४८०० 

१२९ व्हिडीओ कॅमेरा बंग a ae 24000 24000 

१३० | कॉम्प्युटर आय - ७ सेट अप ॥- १३०००० १३०००० 

१३१ | फोटोशॉप सॉफटवेअर लायसन्स =. १__| ७०००० ७०००० 

१३२ | कोरल Sl लायसन्स |-- ती. _.:| १३०००० १३०००० 

933 ।२टी बी एक्स्टर्नल हार्ड डिस्क a re १३००० १३००० 

१३४ | स्कॅनर | - "अः, td १६९०० १६९०० 

१३५ | कलर प्रिंटर | 95. | ५५००० ५५००० 

एकूण २५५६५३०६ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 
योजनेंतर्गत लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानाच्या उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 


कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


घ्‌. 


१०. 


२. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
WHATS अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा 
वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त THI नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
०३ - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(००(३७) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय/रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 
व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री (सांकेतांक क्रमांक ४२१० १६२९) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र. २३/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, 


अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२११३१०३७१०१३ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने. 
ARUN 2 eee 
MURLIDHAR : ee 
RAO DAHALE « a 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


